शासकीय कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्यांचे प्रदान 
करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी 
यांचे बँक खाते तसेच निवृत्तीवेतनधारकाचे 
वैयक्तिक बँक खाते उघडण्याकरीता प्राधिकृत 
करण्यासाठी जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची 
सन २०२३-२४ या वर्षाची यादी सुधारित 
करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन पूरकपत्र क्र.संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.११४/२०२३/कोषा.प्रशा.५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा : १) शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५१/२०२०/कोषा प्रशा ५,दि.१३.०८.२०२० 
२) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५१/२०२०/कोषा प्रशा ५,दि.०६.११.२०२० 
३) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/ प्र.क्र.५१/२०२०/कोषा प्रशा ५, दि.१०.०२.२०२२ 
४) शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.५१/२०२०/कोषा प्रशा ५, दि. १७ .१०.२०२३ 


प्रस्तावना : 


|. शासकीय निधीची सुरक्षितता विचारात घेऊन आर्थिकदृष्टया सक्षम व नियमानुकूल 
व्यावसायिकता बाळगणाऱ्या तसेच इतर काही निकष पूर्ण करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी 
बँकांसंदर्भात सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाने केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन सन २०२३-२४ 
या वित्तीय वर्षासाठी राज्यातील १४ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची यादी उपरोक्‍त वाचा मधील ४ 
समोर नमूद शासन निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आली आहे. 


Il. तदनंतर सहकार, वस्त्रोद्योग व पणन विभागाने गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक या 
बँकेचा PAST सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी उपरोक्त वाचा मधील ४ समोर नमूद शासन 
निर्णयान्वये जाहिर करण्यात आलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या यादीमध्ये करण्याची 
शिफारस वित्त विभागास केली आहे. या पार्श्वभूमीवर उक्त वाचामध्ये अ.क्र. ४ समोर नमूद शासन 
निर्णयात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. 


शासन Wh UF : 


१. उक्त प्रस्तावनेमध्ये नमूद वस्तुस्थितीस अनुसरुन गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक या 
बँकेचा समावेश सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी वित्त विभाग, दि.१७ ऑक्टोबर, २०२३ च्या शासन 
निर्णयान्वये जाहीर करण्यात आलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकांच्या यादीमध्ये करण्यास या शासन 
पूरकपत्रान्वये मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.११४/२०२३/कोषा.प्रश्ा.५ 


2. 


गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस सन 2023-28 या वर्षाकरीता शासकीय बँकींग 


व्यवहार करण्यास तसेच सार्वजनिक उपक्रम / महामंडळ यांच्याकडीळ अतिरिक्‍त निधी 


गुंतवणूकीसाठी मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


३. 


सदर शासन पूरकपत्र निर्गमित झाल्यापासून एका महिन्याच्या आत गोंदिया जिल्हा मध्यवर्ती 


सहकारी बँकेने वेतन व निवृत्तीवेतन प्रदानाकरीता शासनासोबत आवश्‍यक करार करणे अनिवार्य 


राहील. 


४. 


सदर झासन पूरकपत्र, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०२३११०३१७४१५६२३०५ असा आहे. प्रस्तुत 
शासन पूरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DR RAJENDRA UTTAMRAO GADEKAR 


igital signe 
D R RAJ E N D RA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b8e8c3a034acb70f1 6af6f81 c69ca038ff6f25ff78cfc9e6d 
UTTAM RAO 815fd95b5367b07, postalCode=400032, st=Mahi hi 
IN ber=37A42E182BACE4C129ABBEB54E27836D32D401 
560638F644A547867205474EE5, ‘DR RAJENDRA UTTAMRAO. 
GADEKAR cro 
Date: 2023.11.03 17:42:49 +05'30' 
"राजेंद्र 
( डॉ. गाडेकर) 


. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, 


. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, 


मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, 
सर्व मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 


. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
. सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधान परिषद व संसद सदस्य. 


सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग 
मंत्रालयीन सर्व विभागांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख 


. प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई 

. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- १, महाराष्ट्र, मुंबई 

. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 
. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

. आयुक्‍त, आयकर (TDS) FARTS, मुंबई ४००००२ 

. आयुक्त, आयकर (TDS) सिव्हील लाईन*, नागपूर ४४४००१ 
. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई 

. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 

. सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई 

. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उपलोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई 
. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.११४/२०२३/कोषा.प्रशा.५ 


२२ 


23. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
33. 


. मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 

संचाळक , लेखा व कोषागारे, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

सहसंचालक,लेखा व कोषागारे,कोकण/पुणे/ नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर 
संचालक, स्थानिक निधी लेखापरिक्षा संचालनालय, नवी मुंबई 
सहसंचालक,स्थानिक निधी लेखा मुंबई / पुणे/ नाशिक/औरंगाबाद/ अमरावती/नागपूर 
वित्त विभागातील सर्व कार्यासने 

निवड नस्ती कोषा प्र.५ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


